| 
| 
| 





भूपती एक कापडाचा प्रसिद्ध व्यापारी होता. त्याने व्यापारांत भरपूर अनुभव घेतला होता. त्याचबरोबर 
भरपूर पैसा व मानसन्मानह्ी मिळवले होते. इतका श्रीमंत असूनही तो साधे सुती कपडे वापरत असे. 
वे सांधे भोजन घेत असे. पण तो कंजूष नव्हता. अडीनडीला गरीबांना पैशाची मदत तो नेहमी करीत. 


भूपतीच्या धरी अनेक वर्षांपासून रंगा काम करीत होता. तो कधीकधी भूपतीला विचारीत असे, 
“मालक, आपल्यापाशी अपार संपत्ती आहे. आपण आरामांत दिवस घालवू शकाल. पण आपण 
असं कां करीत नाही?” 

पण यावर भूपती याचे कांही उत्तर देत नसे. फक्त हंसून तो गप्प बसे. 

एकदा भूपतीला धंद्यात प्रचंड नुकसान झाले, व त्याचे सर्वस्व गमावले. आपल्या मालकावर 
आलेली ही बाईट परिस्थिती पाहून रंगाने त्याला विचारले, '“मालक, हे काय असं झालं? एके काळी 
आपण धनाढ्य होता, पण आज आपण निर्धन झालात. आपण अशा परिस्थितींत कसे काय राहूं 
शकाल? ' त्यावर भूपतीने हंसून म्हटले, रंगा, मी मालक होतो तेब्हांही मी सामान्य माणसासारखा 
राहात होतो. सुख हे क्षणभंगुर असतं. कष्ट मात्र सदैव करायला लागतात. जीवन हे प्रकार ब अंधार 
यांचे मिश्रण आहे. मालक असताना जर मी चैनींत आयुष्य घालवलं असतं तर गरीबींत मला जीवन 
नेरकासारखं वाटलं असतं, मी चांगल्या स्थितींत होतो तेव्हां दु:खी लोकांना मी मदत केली होती 
त्यांच्यापैकी कांडहीजण आता मला मदत करत आहेत.” 

त्यानंतर हळूंहळूं भूपतीची सांपत्तिक स्थिती चांगली सुधारली, पण जीवनाबद्दलचा त्याचा 
दृष्टीकोण मात्र पूर्वीसारखा'च राहिला. आर 








च अ चि. र शी 


ग्रामाधिकारी नागेश गांवकऱ्यांना फार 
त्रास देत असे. ळांही लोंकांनी विचार केला कीं 
नागेशच्या अत्याचारांबद्दल राजाला जाऊन 
प्रत्यक्षच सांगावं! पण दरवर्षी नागेश राणीला 
किंमती भेटी देल असे. म्हणून गांवकऱयांना वाटलं 
कीं कदाचित राजा त्यावर कांहीच कारवाई करणार 
नाही ब उलट गांवकऱ्यांनाच दोषी ठरवेल. 

त्या गांबांतल्या एका शेतकऱ्याच्या घरी मद्र 
नोंबाचा एक पाहुणा आला. त्याने गांवातली दुर्दशा 
पाडून लोकांना सला दिला. तो म्हणाला, “नगरांत 
महादेव नांवाची एक ज्ञानी व्यतती आहे. ते उत्तम व 
आदर्श नागरिक आहेत. त्यांच्या बाणींत कांही 
निराळीच शक्ती आहे. त्यांना तुमच्या गांवात 
येण्यासाठी आमंत्रण द्या. तुमचे कल्याण होईल.'' 

सर्व गांवकऱ्यांनी मिळून चित्राक्ष नांवाच्या 
एका इसमास महादेबांकडे धाडले. त्याने 
गांबकऱ्यांच्या कष्टाबद्दल सविस्तर माहिती दिली 
आणि त्यांना विनवून तो त्यांना शिवपुरला घेऊन 


अन्हो. 


शी य आला. महादेव चित्राक्षच्या घरींच राहायला लागले लि. 


॥4.01..121च.102.>3. आ ४ शि 






१ "५ 





संध्याकाळच्या वेळीं ते गांवकऱ्यांना पुराणांतल्या 
कथा वाचून दाखवीत, त्यांना उपदेश करीत आणि 
भलेपणाबद्दल, चांगुलपणाबद्दल, समजावून 
देण्याचा प्रयत्न करीत. ते सांगत होते, “आता 
समजा, जे फळ आपण झाडांबरुन तोडलंय, त्याचा 
एक भाग सडलेला आहे; जर तो सडका भाग आपण 
खाल्ला तर आपली प्रकृती बिघडेल. पण फळाचा 
उरलेला चांगला भाग खाऊन आपण आपली भूक 
भागवतो आणि आपली प्रकृति चांगली ठेवतो. 
दुसऱ्या व्यक्तीलाही आपण याच दृष्टीकोनांतून 
पाहायला हबं. त्याचा चांगुलपणा, स्वभावांतले गुण 
आपण लक्षांत ठेवले पाहिजेत आणि त्याच्या 
स्वभावांतल्या दोषांकडे दुर्लक्ष करायला हवे.'' 
त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टींमुळे गांवकरी प्रभावित 
झाले. ते एकमेकांना मदत करुं लागले, एकमेकांशी 
प्रेमाने वागायला लागले. नागेशच्या जुलमी, कठोर 
कारबायांबद्दल ते कमी बोलायला लागले. अशा 
तर्‍हेने महादेव यांचे आगमन हे नागेशच्यादेखील 
फायद्याचे ठरले. 


८. क॑ कळी “ता हि च्य 
१ क 4 कील. > 











चित्राक्ष नागेशला भेटायला स्वतःच गेला आणि 
त्याने विनंती केली, '“मी एवढी मोठी रक्कम कुठून 
भरु शकणार? गाईची किंमतदेखील तितकी होत 
नाही. मी चाऱ्यासाठी पैसे भरायला तयार आहे.'' 
पण नागेशने त्याचे मुळींच ऐकले नाही ब्र म्हटले 
'दोन दिवसांत जर तू हा दंड भरला नाहीस तर 
तुला दररोज दहा फटक्यांची शिक्षा होईल. आणि हे 
ही मान्य नसेल तर तू हे गांव सोडून निघून जा. 
चित्राक्ष नागेशच्यासमोर रडला - भेकला, पण 
कांही उपयोग झाला नाही. जेव्हां ही गोष्ट महादेवाला 
कळली तेव्हां त्यांनी चित्राक्षला समजावून सांगत 
ऑगस्ट २००३ 


10 






































त्याच दिवशी संध्याकाळीं चित्राक्ष दिवशी राजदरबारांत काम करणाऱ्या 
मागच्या बाजूला रोपं लावण्यासाठी जमी: विवाह रतनच्या बहिणीशी व्हावा असा 
होता, तेव्हा एकदम खणूखण्‌ असा आवाज अ जाला शि घेऊन कांही मंडळी राजधानीहून आली 
त्याने जास्ती खोदलं तर तिर्थे त्याला चंद्र राजाच्या मर्जीतला विश्बयासू कर्मचारी 


एक घडा दिसला. घड्यांत सोन्याच्या 
त्यांतल्या त्याने शंभर मोहरा काढल्या 
भरला. त्याने गाय घरी परत आणली. 


नाही. पण महांदेवांची वाणी खरी ठरते असा 
या गांवभर मात्र चांगलाच प्रचार झाला 


नागेशने तपास केला व चित्राक्षने एवठ्या मोहरा त्यांच्या अडचणी घेऊन येत होते आणि 
कुढून मिळवल्या ते समजल्यानंतर, चित्राक्षला |चा आशिर्वाद घेऊन ती मंडळी चिंतेतून 
निरोप पाठवला, “जे धन तुला मिळाले न 
तुझे नसून राजा'च्या मालकीचे आहे. राजा हेसमजलं तेव्हां तोही त्यांना भेटायला 
त्याच्या प्रतिनिधीकडे, म्हृणजे ब म्हणाला, ''आपल्या आगमनाने गांव 


पावन झाला आहे. माझी विनंती आहे कीं आपण 
। जि (1५ ह्याब्रा.'' 


सोंपवणे है तुझे कर्तव्य आहे. जर त्यांत 
रक्कम तू खर्च केली असलीस तर्‌ व्याजासहित त 


द्यायला हवीस." री हादेबने गंभीर स्वरांत म्हटलं, “कुणी 
हे कळल्यानंतर महादेव चित्राक्षला म्हणाले लाय म्हणून मी आशिर्वाद देत नाही. 
घाबरु नकोस. ग्रामाधिकाऱ्याला सांग कीं तु राच्या सांगण्यानुसारच मी वागतो. मी 
त्या तांब्याच्या घड्यांत मोहरा नाहीत य आहे. मी तुला आशिर्वाद देऊं शकत 
विंचू मिळाले आहेत. परमेश्वराची कृपा र्‌ नाही.” 
त्यांत त्याला काळे विंचूच मिळतील." चित्राक्षने  ,मला वाटतं, मला आशिर्वाद द्यायची 
तसं केलं आणि झालं ही अगदीतसंच] पली इच्छा नाही. मी परमेश्वराकडे शब्द टाकूं 
एके दिवशी चित्राक्षचा शेजारी रतन हा एव ' नाही, पण देवासारखाच देशाचा राजा 


अडचणींत सांपडला. त्याची बहीण १५ १५ 
होती. नागेशने आग्रह धरला कीं तिचा 7 
नागेशच्या मुलाशी व्हावा | 

होता आणि आपल्या » द्त 
पापी होता. काय करावं ते र्तनला समजेना, म्हणून 


डे शब्द टाकू शकतो. तुम्ही कसं काय 
ठणार, ते मग पाहातो ना मी!" असं म्हणून 

रागाने नागेश तिथून निघून गेला 
जेव | शिवापुरच्या गांवकर्‍यांना ही गोष्ट 
तेव्हां ते सगळेजण एकत्र होऊन महादेव 


1] 





यांना भेटायला आले, ब म्हणाले, “महाराज, 
राजाला इर्थे बोलाबून घेण्याइतकी शक्ती नागेशमधें 
आहे. आपला आशिर्वादे मिळाला कीं नागेश 
जास्तच जुलमी होईल ब लोकांना त्रास देईल. 
आपल्या बाणींत अद्‌भुत शक्ती आहे. त्याला 
आपण आशिर्वाद नका देऊं, शाप द्या|'' 

त्यावर महादेवांनी हंसतःच सांगितले, “माझ्या 
वाणीचा उपयोग मी फक्त आशिर्वाद देण्यासाठीच 
करतो, शाप देण्यासाठी नव्हे! परंतु अयोग्य 
व्यक्तीला दिला जाणारा आशिर्वाद, आपोआप शाप 
बनतो." 

महादेव यांच्याबद्दलची माहिती राजाच्या 
कानावर गेली. महादेव आपल्याला कोणता 
आशिर्वाद देतील हे जाणण्यासाठी राजालाद्ी 
उत्सुकता वाटली. त्याने शिवपुरला जाण्याचा 
विचार केला आणि तसा निरोप नागेशला पाठवला. 


ऑगस्ट २००३ 


त्यानंतर दोन दिवसांनी शिंबपुरांत राजाच्या 
आगमनानिमित्त गांवकऱ्यांची एक सभा भरली, 
त्यावेळीं नागेशने महादेवांचा जाहीर सत्कार केला 
वम्हटले, “महात्मन, आपला आशिर्वाद खरा होतो. 
म्हणून आता आपण राजेसाहेबांना ब मला 
आशिर्बाद द्यावा." 

परहादेंबांनी राजाल सादर वंदन केले व म्हटले, 
“दुसऱ्यांचे भले करणाऱ्यांना आशिर्वाद द्यायची 
जरूर नसते किंवा आशिर्वाद मागण्याचीही 
आवश्यकता नसते. खरं बघायला गेलं तर मोठ्या 
लोकांचे सत्कार्य हेच आशिवदि बनतात." 

राजा नाराज होऊन म्हणाला, “आम्ही 
आपल्याकडे आशिर्वाद मागतो आहोत. आपण 
तो देणार किंबा नाही ते स्वच्छ, स्पष्ट, सांगावं!” 

महादेवने नम्नरपणें सांगितलं, '*माझ्या 
आशिर्वादावर आपला अपार विश्वास आहे, पण 
कधीकधी, कांही लोकांसाठी आशिर्वादाचे शाय 
बनतात. त्यासाठी नागेशची तयारी असेल तर 
त्याला आशीर्वाद देण्यांत मला कांहीही अडचण 
नाही.'' 
नागेश म्हणाला, “हो, मी तयार आहे.” “तर 





कि का ट्् शु 
25 





>>.» 



























मग ऐका, नागेशने गांवकऱ्यांशी जसे वर्तन 
आहे, त्याची दामदुप्पट त्यालाही सोसावी 
लागेल. हा माझा आशिर्वाद आहे.'' महादेवांनी 
सांगितलं. 

ते ऐकल्याबरोबर नागेश'चा चेहरा उतरला. 
महादेवांचे शब्द खोटे ठरत नाहीत हे त्याला ठाऊक 
होतं. तो राजा'चे पाय धरुन अजीजीने म्हणाला, 
“महाराज, मला क्षमा करावी. मला महादेबांचा 
आशिर्बादं नको आहे. त्यांचा आशिर्वाद परत 
घ्यावा असे आपणच त्यांना सांगावे.” 

नागेश काय लायकीचा इसम आहे हे राजाने 
ताबडतोब ओळखले. त्याने त्याचक्षणी नागेशला 
त्याच्या जागेवरुन पदच्युत केले आणि राजा 
महादेवांना नप्रपणें म्हणाला, ''असल्या नालायक 
माणसाला मीच ग्रामाधिकारीपद दिलं होत, 
म्हणून आपण मला दिलेला आशिर्वाद आहे, 
त्याचा शाप बनण्याची शक्यता आहे. म्हणू 
मी आपल्याकडे आशिर्वाद मागण्याचे 
करणार नाही, आता याच्यापुढे शिवपुर्चा 
ग्रामाधिकारी म्हणून आपणच राहावे व जनतेला 
मार्गदर्शन करावे व आशिर्वाद यावेत." 











(शिसिंह् ब गणाचातीला नंदी वमळून सिद्धसाधक क्िण्यपुरच्या जा कनकाक्षला शेटायला गेला 
. ह्याच्या प्थातून जयशीलला अरण्यांत एके ठिकाणींचाषाच्या जवळजवळ तोंडी पडणारी काकनमाता 
"दिसली. जयशीतलने काचरपालाचे रक्षण केले. त्यावेळीं एका झाडाच्या आणून गायासरोकोश्कले 
'जयशीलच्या गळ्याच्याधॉवती एडेल असा एक फरास फेकता. त्याननट...) 





_ आपल्या गळ्यांत पडलेला फांस पाहून जयशील 
'क्षणंभर चक्कावला. त्याने वळून पाहिले. त्याला 
_ जलग्रह्मवरचा मायासरोवरेश्‍्वर आणि त्याच्या 
__ शेजारी एका घोड्यावर मकरकेतु दिसले. जयशीलने 


महावीर तूंच ना? तू दोरी कापणार होतास, मग 
धांबलास काँ?” 

“अरे हो, आत्ता पी समजलो, तुम्ही 
मायासरोवरेशवर आहात ना? तुम्ही माझ्या गळ्यांत 












स्वतःला सांबरले. आपल्या गळ्यांतल्या फांसाची 
दोरी तलवारीने कापावी असे त्याला बाटले, पण 
त्याने थांबून सरोवरेश्वराच्या दिशेने बघितले 
आपल्या हातांतल्या दोरीला जरा खेंचत 
मायासरोबरेश्वर म्हणाला, “जयशील नांबाचा 


न्य 


ऑगस्ट २००३ न चांदोबा व का 














दोरीचा फांस फेकलात, पण फांसाची दोरी ओढून 
तुम्ही माझे प्राण घ्यायला हवे होते, पण तुम्ही तसं 
कां केलं नाहीत? सांगा तरी त्याचं कारण!" 
जेयशीलने विचारलं. 

"मी एका सरोवराचा राजा आहे. कुणा महान 


क्क प 
भक 


रट डु 
चांदोबा | र १५%. तो 





_ 'पहासत्व मानवांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे देण्याची मला 

आवश्यकता नाही." मायासरोवरेश्वरने म्हटलं 
संतापलेला जयशील कांही उलट उत्तर देणार 

तेवढ्यांत हे सारे दृश्य भयचकित डोळ्यांनी 
बधणारी कांचनमाला पुढे होऊन म्हणाली, 
“मामाजी, हंसांच्या र्थांतून खाली पडूनदेखील 
_ तुम्ही सुकक्षित आहात, हे पाहून मला फार आनंद 
_ झालाय. पण यांचे, जयशीलचे मात्र तुम्ही कांहीही 
' नुकसान कह नका, कारण ह्यांनीच मला वाघाच्या 
' तावडीतून सोडबलं आहे.” 

“पोरी कांचना! मी तो सारा प्रसंग स्वतःच 
. पाहिला आहे. मला ह्याला मारायचे नाही. मला 
_ ह्याला जिवंतपणीच मायासरोबरला न्यायची इच्छा 
_ आहे. म्हणून मी याला ठार केले नाही.” 
मायासरोबरेश्वरने उत्तर दिले. जयशीलकडे 
'बळून कांचनमालाने त्याला सांगितलं, “माझे 
'मामाजी आपल्याला कांहीही करणार नाहीत. आपण 


ऑगस्ट २००३ 14 





'जयशीलच्या गळ्यांत लटकलेली दोरी > दो न 








«९. 
























स्वेच्छेने आमच्याबरोबर स्वतःचा बचाव करशील? हा तुला 


नाही?” 'परायंदळीं तुडवेल आणि आपल्या मोठ्या दांतानी 
“कांचना, यांत माझ्या इच्छेला वाब आहेच ' ओसकून तुझा नाश करील?” 

कुठें) या मायासरोवरेश्‍वरांना वाटतंय व पला “कारच छान! प्रयत्न करुन तरी पहा की!” 

पकडून बंदी म्हणून ते मला घेऊन जात ३ क असं बोलून जयशील तलवार उपसणार, तेवढ्यांत 

जर माझ्या मनांत आलं तर मी एका क्षणांत ही दोरी पकरकेतु खालच्या आवाजांत गंभीरपणे बोलला 

माझ्या तलवारीने कापू शकतो.'' जयशीलने उत्तर "ज शील, घाई करुं नकोस. तुला मायासरोवरला 

दिले न . नेण्यात मायासरोवरेश्वराचा कांही हेतू आहे, त्यांत 
हे शब्द ऐकल्यावर मायासरोबरेश्बर मकरकेतुला लपलेले आहे. तुलाही सरोबरला जायचे 





हि ना? मग या संधीचा नीट लाभ उठव कीं 
केतु हे आपल्या भल्यासार्ठीच सांगतो आहे 

जयंशीलला वाटले. आत्तापर्यंत कनकाक्ष 

र्‍या मुलांपैकी कांचनमालाच सांपडली होती 


म्हणाला, '“मकरकेतु, या जयशीलला पळून क्र जाऊं 
देऊं नकोस. हा फांस मी जग आवळतो म्हणजे 





मकरकेतूच्या चेहऱ्यावरची अनिच्छा स्पष्टपणे प्त 
समजत होती. पण आपल्या राजाच्या आज्ञेचं 
पालन तर अवश्य करायला हबं, म्हणून त्याने 
आपला घोडा जयशीलच्याजवळ नेण्यासाठी पुढे 
नेला. ते पाहून भीतीने कांचनमाला किं 





बंदी होता. पण कांचनमाला तर 
- आपल्याला पळवून नेणाऱ्या मायासरोवरेश्‍वराला 
' मामाजी म्हणून त्यांना आदराने संबोधित होती 





त्य निम्हीर मनांत शंकाही उत्पन्न झाली 
त्यानुसार जयशीलने विचारले, ''ठीक आहे 
'मायासरोवरेश्वर| तुम्ही माझ्यापेक्षा जास्त बलवान 
' आहात, मी तुमच्या ताब्यांत आहे. परंतु मला सांगा 
कीं आता तुम्ही माझ्याशी कसा व्यवहार करणार 


हातांनी पकडली व ती म्हणाली, “मामाजी, तुम 
ही दोरी ओढून ह्यांच्या गळ्याला फांस लावलात. 
तर्‌ मला ते सहन होणार नाही. मी सुद्धां याच 
दोरीच्या फांसांत आपली मान अडकवून मरुन 
जाईन." 

“छे! कांही तरीच! इतक्या थोड्या वेळांत गे ] 
इथवर आली होय?'' असं मनांत म्हणून दोनचार 
क्षण मायासरोबरेशवर खाली मान वेचार 
करीत होता; नंतर त्याच्या मनांत 
करुन पाहाण्यांत कसली आलीय चूब "व 
मान बरती करुन तो बोलला, “जयशीन, 
दोरी जरुर कापून टाकशील, पण या 












| '“आपली हार तू मान्य करतो आहेस, पण यांत 
'तुझा वेगळा हेतू तर नाही ना?'' जयशीलच्या 
तोंडाकडे निरखून पाहात मायासरोवरेशवराने उलट 
ी । > 1५० 
“जे दुर्बल असतात, त्यांना दटप्पीपणे वागावे 
पण मी कोणत्या प्रकारचा माणूस आहे हे 


10-90. 


15 





एव्हांना मकरकेतुला समजलं असेलच. काय 
मकरकेतु, मी बरोंबर बोलतो आहे ना0'" जयशील 
म्हणाला. '“मी यापूर्वीच महाराजांना सांगितलंय 
कीं आपण महान सत्वशील श्रेणींतले आहात!" 
मकरकेतुने उत्तर दिले. 

“जयशील, तुझी सत्त्वपरीक्षा मी सरोबरला 
पोचल्यानंतर करीनच. पण आत्ता यावेळीं तू 
आमच्याबरोबर येतो आहेस ना?'' असं म्हणून 
मायासरोबरेश्वराने मकरकेतुकडे एकवार पाहिले ब 
विचारले, “हे बघ, यापूर्वी आपण एक जलवृक 
राक्षस पाहिला होता. तो दुष्ट तिथें आणखी कांही 
वाईट करीत असेल ते सांगता येणार नाही.'' 

“आधी हे सांगा, याक्षणीं माझ्या गळ्यांत जो 
दोरीचा फांस आहे, त्याचा हेतू काय आहे?” 
जयशीलने विचारले, मायासरोवरेश्‍वराकडून कांही 
उत्तर मिळण्यापूर्वींच कांचनमालाने हंसत हंसत 
जयशीलच्या गळ्यांतला फांस काढला आणि 


ऑगस्ट २००३ 





आपल्या मंजुळ आवाजांत ती म्हणाली, ''हा 
गळफांस नाडी, माझ्या मामाजींनी आपल्या 
गळ्यांत घातलेली ही कमळदेंठांची माळ आहे.” 

''कहाणी लौकरच संपणार असं दिसतंय, 
ही सुंदरी बिचारी सर्वतोपरी कमनशिबी आहे. 
जलंबुक राजाचा अंत करण्यांत या व्यक्तीने जर 
प्रला मदत केली तर फार उपकार होतील.'' 
प्रायासरोवरेश्वराने मनोमन विचार केला. 

“महाराज, आज्ञा कराबी, आता मी काय 
करायचे आहे?'' मकरकेतुने सरोवरेश्वरास 
विचारले. 

“आपण सगळेजण सरोवरांत जाणार 
आहोत, तेब्डां तू मार्ग दाखव.” मायासरोबरेश्वरने 
सांगितलं. 

*“'जयशील आपल्या मागोमाग पायीं चालत 
का येणार आहे?'' जयशीलकडे पाहात 
मकस्केतुने विचारलं. 


ऑगस्ट २००३ 


आणि ती वेगांत जलग्रहाजवळ गेली 


16 











































ह्य 
"कांचना माझ्याबरोबर जलग्रहवर स्वार. 
होऊन येईल. जयशील व तू घोड्यावर बसून या. ' 
मायासरोवरने सुचवलं ह 
कांचनमालेला पुन्हां सरोवरांतच नेणार है. 
ऐकून जयशील गोंधळून गेला. तो मकरकेतुः 
म्हणाला, “मकरकेतु! कांचनमालेने 
सरोंवरांत जावं हे मला आवडणार नाही, पळे' 
नेलेल्या दोन्ही मुलांना मी सोडवून आणीत व. 
कनंकाक्षराजाच्या स्वाधीन करीन असं मी त्यांना त्यांना 
वचन दिलंय.” ठ 
मायासरोवराने रागीट नजरेने जयर्श 
पाहिलं. कांचनमालानेही नाराजाने जयशीलकडे 
बघत चढया आवाजांत म्हटले, “मला नि माझ्या 
भाबाला अरण्यांतून पळवून नेले आहे क 
असले, तरी आम्ही कुणाचेही बंदी नाही. मी 
माझ्या भावाला बरोबर घेतल्यांखेरी 
मातापित्याकडे परत कशी जाऊं शकेन? तुम्हाला 
शक्‍य झालं तर माझ्या भावाची मुक्तता कर 


पामांगे बसला. मायासरीवरेश्‍वराने 
जलग्रहाला खूण केली, त्याबरोबर तो वेगाने पुढे 
जाऊं लागला. त्याच्यामागून मकरकेतुने आपला 
घोडा नेला. त्या वेळीं जयशीलला एकदम 
सिद्धसाधकाची आठवण आली. 'सिंद्धसाधकाने 
बतेबर अरण्यांत खूप कष्ट सोसले आहेत 
सक जर नाहीसा झालो तर त्याला काय 
टेल बर? मी मेलो आहे असं तर त्याला वाटणार 
ना | ना?'' जयशीलच्या मनांत विचार 


'जयशील इकडे याच विचारांत गुंगला होता; तर 

तिकडे धोडदळाचा नेता वीरसेन याने सिद्गसाधकास 

काक्षाच्या अरण्यांतल्या तंबूबर नेले, राजाने 

' ओळखल्रे व विचारले, “अरे, तुझ्याबरोबर 

शोधायला निघालेला तो तरुण जयशील कुठे 

' तुम्ही सारे इतक्या दिवसांत परत आला 

त. म्हणून मी मंत्र्यांच्यावर राज्यकारभार 

सोपवला, आणि माझी मुलें शोधण्यासाठी मी स्वत 
अर्ण्या आलो आहे.” 

*बमहाराज, राजपुत्र व राजकुमारीचे अपहरण 





मायासरोबरेश्वराच्या हाताचा आधार घेऊन : 


*- €. 


जलग्नहावर चढू बसली णारे लोक मायासरोवर नांवाच्या स्थानांत 
जयशीलने स्तिमित होऊन विचारले हणारी विचित्र माणसें आहेत. ती पाण्यांत व 
मकरकेतु, हे सगळं मला कांही निराळंच हेर जिवंत राहूं शकतात. त्यांच्या कांही 
राजाच्या मुलांचे अपहरण, मायासरोबर या आम्ही बंदी बनवलेले आहे. त्यांचा राजा 
खोट्या तर नाहीत ना?" न विरेशवर प्रथम नरभक्षक लोकांच्या हातांत 
"यावेळीं आपण घोड्यावर स्वार तर व्हा; ना. नंतर माझ्यादी ह्वातांत सांपडला 


ग लो वांचला आणि पळून गेला. तरीही 
काळजी करुं नये. त्या मायासरोबरात राहणारा 
णखी एक जलवृक राक्षस आता माझा दास 


ला आहे. ते सरोवर कुठे आहे त्याचा 


बाकी साऱ्या गोष्टी सरोबरांत॑ पोंचल्यावर 
आपोआप आपल्याला समजतील.” मकरकेतुने 
उत्तर दिले. 

जयशील मुकाट्याने मकरकेतुच्या घोड्यावर 


ही; 1 री क 
"त ि 41८२८41 
-२५ 1६ क. र 
०२-०३ किं & 


17 





ठावठिकाणा आपल्याला त्याच्याकडून काढता 
येईल." 

“अस्सं! अशी गोष्ट आहे तर!*' असं म्हणून 
राजा कनकाक्षने आपली दगडी गदा खांद्यावर 
ठेवली आणि सिद्धसाधकाच्या पाठीमागे उभा 
असलेल्या जलवृकला पाहून विचारले, सांग, 
जयशील कुठे आहे?" 

“जयशील मायासरोबरच्या दोन राजसेवकां- 
बरोबर हसाच्या रथावर स्वार झाला व अरण्यांत 
त्या राजाचाच शोध घेत होता. पण मायासरोवर्चा 
राजा आमच्या हाती लागल्यानंतर पळून गेला हे 
त्याला माहीत नाही.'' सिद्धसाधकाने उत्तर दिले. 
“हसांचा रंथ? हे शब्द ऐकून कनकाक्ष व त्याचे 
सेवक आश्‍चर्यचकित झाले. 

त्याच वेळीं, थोड्या दूर अंतरावर झाडांच्या 
सांवलीत कांहीतरी गडबड सुरु झाली. तिथल्या 
दोन सैनिकांशी नरभक्षक बोलत होते. त्यांना 


ऑगस्ट २००३ 





हि ममत 


कांहीतरी गुप्त गोष्ट माहीत आहे असं ते सांगत 
होते. म्हणून त्यांना नरवानरावर स्वार होऊन 
हिंडत असलेल्या भुतांच्या नेत्याकडे घेऊन जावे 
अशी त्यांची मागणी होती. 

शिपायांनी त्यांना सहज प्रश्‍न केला, “तुम्ही 
कोण आहात" कुठून आलात?" 

सिद्धसाधकाने एका राजसेबवकाला आदेश 
दिला. “तिथें कसली गडबड चाललीय ते पहा, 
आणि त्या दोघांना माझ्याकडे घेऊन ये." 

थोड्याच वेळांत ते नरभक्षक सिद्धसाधका- 
जवळ पोचले आणि त्याच्या पायावर लोटांगण 
घालून म्हणाले, “महोदय! आपण आमचा नेता 
आणि पुजारी गणाचारी यांना मुक्त केलंत तर आम्ही 
आपल्याला एक रहस्य सांगू” 

सिद्धसाधकात्च्या मनांत संदेह निर्माण झाला 
कीं या लोकांना एखादे जबरदस्त रहस्य ठाऊक 
असले पाहिजे. म्हणून त्याने जलवृक राक्षसाला 
आज्ञा केली कीं घोड्यांना बांधलेल्या दोन 
नरभक्षकांना मुक्त करुन साधकासमोर घेऊन याबे. 
जलवृकने जाऊन शेरसिंढ़ आणि गणानचारी यांना 


नीळ ल री 
क 
शि 


आमही 


वळ... 


> फेज न्स व. 


हीर - १--11811- 
बेधनमुक्त केले, "शी दघ 
त्यांना उचलून तो घेऊन आला आणि 
सिद्धसाधका'च्यासमोर आणून उभे केले. 
सिंद्धसाधकाने नरभक्षकांना विचारले, “सांगा, 


कोणते रहस्य तुम्ही आम्हाला सांगणार आहात?” 


“भुताचे पुढाऱ्यांनो| आपल्या हातून वांचलेले 


व पळून जाणारे मगरीच्या चेद्ऱ्याचे, आणि 
विचित्र हत्तीवर स्वार होऊन येणारे लौक आम्ही 
शोधत होतो, तेव्हा त्या लोकांनी आपल्यासारखा 
एक मनुष्य व एका मुलीला पाहिले. आमच्या 
लोकांच्या मनांत शंका आली कीं त्यांच्यावर 
हल्ला केला तर ते धोक्याचं ठरेल. म्हणून आम्ही 
झाडांच्या बुंध्यांमागे लपून बसलो होतो. त्यावेळीं 
तो विचित्र हत्तीवाला त्या दोघांना आपल्या 
बाहनांत बसवून पर्वतांच्या दिशेने पळून गेला. 
आणखी एक गोष्ट - हंसांच्या रथांतून उतरणारे 
कांही लोक पूर्वदिशेला इथून पांच कोस अंतरावर 
कुणाला तरी शोधत आहेत असं कळलं." 

नेरभक्षकांनी माहिती दिली, 
(क्रमश: ) 




















प क, डड 


। याचा पक्का विक्रमार्क पुन्हा 
जवळ गेला, त्याने झाडावरुन प्रेत 
1.) // ४/ खाली उतरवले व आपल्या खांद्यावर 
र च” ४” घेऊन तो स्मशानाच्या दिशेने चालूं 
९ १ अ न. लागला. तेव्हां प्रेतांत लपलेला वेताळ 
रा १ स त्याला म्हणाला, “राजन्‌, किती भयानक 
अंधार आहि, स्मशानाजवळ हिंत्र जनावरे 
आहेत. तुझा जीव धोक्यांत आहे 
कुणीही केव्हांही हला करील. तरीडी तू 
निधस्तिपर्णे पुर्ढे चालतो आहेस. किती 
*  रेह्डरी आहेसतू | 
पण निसर्गाच्या सान्िध्यांत राहणार्‍या 
_ बनवासी गिरीजनांच्या माहितीत आणि 
पंडित व'ज्ञानी यांच्या विचारांत खूप वेळां 
आढलतो. उदाहरण म्हणून मी तुला 


(९1151 














हक ०0 
1 (0 न ढ 


1४:41 ८॥७]1पत्रकाायच 














































च > नट 

राजधानीजबळच्या गांबात | राहा 'भषप्रतिम आहे याचा त्याला अभिमान वाटला. जे 
होता. तो एक चांगला चित्रकार होता. जर कर्ण र त्याच्या मोरांची प्रशंसा करीत होते 
आपले चित्र रेखाटायला त्याला र त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला तो विचारीत होता 
थोड्याच वेळांत तो त्यांचे चांगले चित्र 4 खरंच कां हे मोर इतके देखणे आहेत? 
देत असे. म्हणून कित्येक रसिक धनबंतार इतरांकडून स्तुतिस्तोत्रें ऐकण्यासाठीच तों असं 
त्याच्याकडून आपली चित्रें रंगवून घेतली € विचारीत होता. त्यानंतर ते चित्र त्याने एका 

त्यावर्षी दिवाळीच्या उत्सवांत चित्रक मलमलीच्या मऊ चौघडींत गुंडाळून एका पेटींत 
साठी जी स्पर्धा ठेवील जाईल त्यांत ठेवले 
चंद्रवमनि निश्चय केला. म्हणून त्याने दोन हा दिवाळीच्या दिवशी आपल्या एका मित्राला २ 
लांब व एक हात रुंदीच्या जाड कापडी फलकाव' घेऊन चंद्रशर्मा बैलगाडीतून स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी १ 
दोन सुंदर मोरांचे चित्र काढले. ते राजधानीला निधाला. स्पर्धेत भाग घेणाऱ्यांची क 
पाहिल्यानंतर असे वाटत होते, कीं ते अगोदर चांचणी होणार होती. चंद्रशर्माचे चित्र १ 3 र्न 
आपले पिसारे फुलवून, एकमेकांसमोर र खु पाहून सारे अधिकारी मंत्रमुग्ध झाले > माप त्स शर्ट (| 
नाचत आहित. । । महाराजांना चित्र आवडले व कौतुकाने त ी व 


म्हणाले, ' हेच चित्र बक्षीसपात्र आहे.'* इतरांनी म्हणाला, “महाराज, या चित्रांत फार मोठी चूक 
' होकारार्थी माना डोलावल्या, व त्या चित्राचे भरपूर झालीय!” 

“महाराज सुवर्णदेब्र, सुवर्णदिशचा राजा होता. हे मोर जणूं कांही नाचत आहित असं वाटतंय. कौतुक केले, तिथें बैलांच्या शर्यतींत भागा "अस्सं! आम्हाला जी चूक कळली नाही 
तो अत्यंत दयाळू क॑ विचारी होता. आपल्या घराच्या प्रवेशद्वारावर जर हे चित्र लावलं घेणाऱ्या शेतकऱ्यावरोबर एक आदिवासी आला ती तुला कळलीय होय? सांग पाहूं काय ते." 
देशाची निसर्गसंपत्ती वाढावी यासाठी तो सातत्याने ' घराची शोभा द्विगुणित होईल होता. ही स्तुतीसुमने ऐकून तो खुदकन हंसला. महाराजांनी चढ्या स्वरांत सांगितले. 
प्रयत्न करीत असे. बन्य प्राणी, पशुपक्षी यांचे दुसरा एक तज्ञ चित्रकार म्हणाला, हा भहाराज व इतर सरदारांनी त्याच्याकडे “महाराज, फक्त पुरुष मोरच पिसारा 
संरक्षण करण्यासाठी त्याने खूप चांगले नियम केले कंठा'चे रंग फारच सुरेख मिसळले गेले जळजळीत नजरेने पडिले. तो घाबरला व तिथून फैलावतो. लांडोर ही कोंबडीसारखी असते. ती 
होते व ते पाळले जातील्हयाबद्दल तो जागरुक होता. रंगात इतक्या नाजूक छटा दाखवणं मागच्यामागे जायचा प्रयत्न करु लागला. पण नाचू शकत नाही. तिला आकर्षित करण्यासाठीच 
प्रत्येक वर्षी दिवाळीच्या दिवसांत बैलांची शर्यत कठीण आहे. आणि त्यांत अशी महाराजांनी म्हटले, ''थांब, हे चित्र पाहून तू कां मोर पिसारा उभारुन नाचतो. एक पुरुष मोर 
त्या राज्यांत होत असे| जें बैल चांगले धष्टपुष्ट व॒ झळाळी कधी पाहिली नव्हती 7 पलास ते सांग. घाबरं नकोस. तू वनांत राहणारा कधीही दुसर्‍या नरासमोर पिसारा फैलावत नाही. 
निरोगी दिसत, त्यांना राजा विशेष बक्षीसे देंत हे चित्र पाहिलं तर शंभर मोहरांचे स, त्यामुळें तुला मोरांची चांगलीच माहिती जर भांडण असेल तरच तो दुसर्‍या मोराजवळ 
असे. मनमोहक निसर्गचित्रे रंगवणाऱ्या देतील.'' ______ असेल, होय ना?” येतो.” 
चित्रकारांनाही पारितो्रिके देऊन त्यांचा सत्कार चंद्रशर्मा या स्तुतीमुळे हुरळून गेला. त्याला या आदिवासी तरुणाने मडाराजांकडे व॒ त्या आदिवासीचे बोलणें ऐकून सारेच चकित 
करीत असे. हे बोलणे फार आवडले. आपल्या | ओशाळबाण्या नजरेने पाहिले व तो झाले व त्यांना रागही आला. परंतु चंद्रशमनि मात्र 
ऑगस्ट २००३ 20 


21 ऑगस्ट २००३ 


कथा सांगतो. लक्ष देऊन ऐकलीस तर तुझा शीण ते चित्र पाहून एक जाणकार म्हणाला, ''वा, 
दूर होईल.'' आणि वेताळ पुढील गोष्ट सांगू लागला. बा, किती देखणे चित्र आहे है! ३ ी 


न. 
र 
















































एकदा त्याच्याकडे पाहिले, मान खाली घातली 
आणि आपले चित्र पुन्हां त्या मलमलींत गुंडाळले 
महाराजांना बंदन करुन तो निमूटपणें तिथून 
चालता झाला. 

ही गोष्ट सांगून बेताळाने राजाला म्हटले, 
“राजन्‌, चंद्रशमनि काढलेल्या चित्राची प्रशंसा 
तिर्थे असलेल्या सर्वांनी व महाराजांनी देखील 


चंद्रशर्माने जे मोरांचे चित्र रंगवले होते, ते खरं म्हणजे 
त्या पक्ष्यांच्या नैसर्गिक स्वभावाविरुद्ध होते. 
त्याकारणाने त्या चित्रांत ही चूक राहिली, 
आदिवासी तरुणा'चे अज्ञान नव्हे; उलट 


चंद्रशर्माबद्दल सांगायचं तर तो त पारंगत 
होताच, पण त्याचे चित्र स्थिती 






केली होती. ते सर्व विद्वान, जाणकार अधिकारी नव्हते, त्याने मिसळलेल्या रंगांचे अद्‌भुत 

होते. त्यांच्यासमोर एका माणसाने हे चित्र पाहून महाराजांसकट बघणारे सारे मोहित झाले ह 

चुकीचे आहे असं सांगणे हे त्याचा मूर्खपणा म्हणून त्यांनी ते चित्र पुस्स्कारास पात्र ठरवले. परंतु 

दाखवणे आहे, नाही कां? त्याच्या या टीकेवर न॒ त्या आदिबासीच्या बोलण्यांतले आड 

रागवता चंद्रशर्मा मुकाट्याने सर्भेतून निघून गेला. आणि वस्तुस्थिती ही दोन्ही निवि कुटंबियांचा प. जेडी ता वर 

हा त्याचादी असर्मजसपणा प्रदर्शित झाला. नऱ्हे होती. चंदरशर्मा प्रामाणिक होता आणि त्याचं 1. पनी रत्ना 

कां? माझ्या या शंकांची उत्तरे ठाऊक असूनही सृष्टीचे ज्ञान कमी होते हे त्याच्या लक्षांत आले ब चा सात व्याप सांभाळूं लागली. त्यांचे 

जर तू गप्प राहिलास तर तुझ्या मस्तकाची शंभर त्याला आपल्या चित्रांतली चूक मान्य होती, म्हणून आईच्या देखरेखीखाली काम कह लागलें 

शकले होऊन पडतील तोनिमूटपणेतिथूनगेला.”. नदारीच्या कारभार समर्थपणे पाद्दात होते. 
त्यावर विक्रमार्कनें उत्तर दिले, “तो आदिंवासी राजाचे मौन भंग करण्यांत सफल झालेला च्यात कधी मतभेद झाला नाही. भाऊ 

निसर्गाच्या सानिध्यांत, शुद्ध मोकळ्या इवेंत वेताळ पुन्हां शवासहित गायब झाला आ असे, असं लोक म्हणत. पण हे मात्र खरं 

राहाणारा होता, साहजिकच अरण्यांतल्या झाडाबर जाऊन बसला श्र 1 जतभाळी 

पशुपक्षांविषयी त्याला खूप माहिती होती. (आधार. सुच्ित्राची , पण सासू रत्नावली याबाबतीत इतकी 


ती कीं या भांडणांची बातमी कधी 
> 1 गेली नाहीं. 

'ज्या दिवशी त्यांच्या घरांतल्या नोकराची 
'शिवची पत्नी गौरी लग्न होऊन त्या गांबांत राहायला 


ऑगस्ट २००३ 22 


महिन्यांतच दोघींना स्वभाव समजले 






आणि रत्नाबलीची गौरीवर माया जडली. 
गौरीच्याशिवाय घरांतली कार्मे चटकन उरकणार 
नाहीत, असं वाटून रत्नावली तिंला भरपूर पगार देऊं 
लागली. ही गोष्ट सगळ्या सुनांना आवडली नाही. 
अशी तीन वर्षे उलटली. रामराजाच्या पत्नीला 
यावेळीं मुलगी झाली. तोपर्यंत घरांतली सारी माणसें 
रामराजाच्या छोट्या मुलाचे खूप लाड करीत असत, 
त्याला प्रेमाने बाळराजा म्हणून हांक मारीत, त्याला 
जवळ घेऊन खाऊ देत, पापा घेत किंवा त्याला घेऊन 
बाहेर जात होते. त्याच्यासाठी शहरांतून खेळणी 
आणली जात असत. परंतु जेब्हां ही छोटी बाळी 
जन्मली, तेव्हा सगळेजण तितेच कौतुक करं लागले. 
तिला पाळण्यांत झोपबताना अंगाई-गीत म्हणणे, 
तिला मांडीवर थोपटून झोपवणे, यांत आईवडील व 
इतर मंडळी खूष असत. पण त्या छोट्या दादाला 
मात्र हा आकस्मिक बदल पाडून वाईट वाटले. त्याला 
ही वहीण आवडेनाशी झाली. तिला हात लावायला 
म्हणून जवळ गेला तर तो तिला बोचकारत असे. 


साहजिकच ती रडायची! हा राग वाढतच चालला, 








तेव्हां सर्वांना वाटलं कीं कांही दिवस या मुलाला 
शहरांत त्याच्या मामाकडे, आजोळीं राहायला 
पाठबाबं. | 

हे जेव्हां त्याला सांगितलं गेलं, तेव्हां आईला 
सोडून जाण्यास त्याने साफ नकार दिला व भोकाड 
पसरले. कांहीही झालं तरी मामाच्या घरी जायचं नाही 
असा हृदड्ट तो करु लागला. तेव्हां गौरीने प्रेमळपणे 
त्याची समजूत घातली आणि त्याला सांगितले कीं 
ती देखील त्याच्याबरोबर मामांच्या घरी येईल. गौरी 
सोबत येते आहे हेकळल्यावर तो कबूल झाला. गौरीचं 
माहेरही त्याच शहरांत होतं. आणि दुसऱ्या दिवशीं 
गौरीबरोबर बाळराजे गेले. 

त्याच दिवशी थोरली सून चंद्रमती हिच्या 
गळ्यातला चपलाडार नाहीसा झाला. ती रोज तो 
गळ्यांत घालत असे. त्यादिवशी आंघोळीच्या आधी 
तो हार तिने देवघरांत ठेवला होता. आंघोळीनंतर 
पूजाअर्चा व इतर कामांच्या धांदवीत ती तो हार 
गळ्यांत घालायला विसरली. 


ऑगस्ट २००३ 


24 








































दुपारची जेवणे झाली आणि संशय येतोय.” चौथ्या सूनबाईनी आपली शंका व्यक्त '"डेबघ, मी तुला आपल्या घरांतला नोकर कधी मानला 
>यसेल्य' जागेयर देसत नाडी हेतिच्या लक्षांत वे नाही. नेहमी आपला भाऊ मानला आहे, घरांतल्या 
ती खूप घाबरली. तो हार चार पिढ्यांतल्य ___“बाळराजाच्यावरोवर ती अगदी उत्साहाने सगळ्याजणांना तुझ्याबिषयीं आपुलकी आहे. एका 
सुनांच्या गळ्यांत नेहमी असे. तसा रिवाजच् शहरांत गेली. त्याच्यामागे तिचा कांहीतरी नक्की बाबतीत तूमला मदत करायला हवीस. कांहीही असो 
तो शुभशकुनी, लाभलेला हार आहे असा भर तो हार आपल्या आईजवळ द्यायचा तुझी पत्नीगौरी लहान आहे, अलंड आहे. तूच तिला 
गाढ विश्‍वास होता तोच हार पाकला ् तिनें :1 सगळं ठेरवलं असेल." थोरल्या विचार कीं तो हार तिने घेतला होता कां? आंणि जर 
ला बय सवनाच आण्चर्य वाटले. रे. बरे. बाईन (जन्या धाकटीची री ओढली घेतला असला तर आता तो हार कुठे आहें?" 
णाऱ्या पक्षा पमर तर तो एकच रा रत्नावलीच्या मनांत यत्किंचित त्या रात्री शिवने आपल्या पत्नीला याबद्दल 
घेऊन कसा जाईल? कुणाचाही तर्क चालेना. संशय नव्हता. पण त्याक्षणी परिस्थिती इतकी विचारले. कांहीही उत्तर न देता गौरी सरळ रत्नाव- 

“नुकतंच मला समजलं कीं थोरल्या ' विचित्र झाली होती कीं रत्नावलीला कुणाचाही लीच्या खोलींत गेली व म्हणाली, “बाईसाहेब, आपण 
दिवटे चिरंजीव; अभ्यासाच्या नांवाखाली शह 'संशय घेणे अशबय होते. तिने याच्यावर कांहीच माझ्या आजीसारख्या मला वाटता. म्हणून तर 
राहातो आणि नुसत्या उनाडक्या करतो. पैसे दिले नाही. गप्प बसणें हा सर्वांत उत्तम मार्ग आपल्याकडून खूप सारं कामकाज मला शिकता 
उडवले असतील आणि म्हणूनच त्याने ] आलं. चोरी म्हणजे काय असतं, मला ते कांडी माहित 
हार चोरला असेल." दुसरी सून कामेश्यरीने आपः महिने उलटले, तरी हाराबद्दल पुढे कांहीच नाही, कुणाचीही शपथ घेऊन मी हे सांगायला तयार 
पतीला सांगितलं ' नाही. गौरी वाळराजाला घेऊन धरी परत आहे." असं रडतरडत ती म्हणूं लागली; 

“कोणत्या विळांत कोणता सांप ल आली. त्या दिवशी संध्याकाळीं थोरल्या मुलाने रत्नावलीने तिला समजावलं, चुचकारलं आणि परत 
असतो ते कुणाला ठाऊक! आपल्या धा 'सूर्यनारायण शिवला बोलावून त्याला विचारले, तिच्या खोलींत पाठवलं. पण हातच्या चोरीचा कांही 


भावाची मुलगी आहे चांगली; सगळ्यांशी 
गोड गोड बोलते, पण ती मात्र 
आहे. दोन दिवसांपूर्वी माझ्या चंद्रकोरी 
घालून शाळेंत गेली, बरं झालं, न 
तिला पहिल्यावर लगेच माझी कर्णफुलंमाः 
आता बहुतेक तिला हा चपलाहार गळ्य 
शाळेत जायची इच्छा झाली असेल 3 


» ४.७५... 


असेल तिने!" तिल सून राजलक्षमीने आपल्या : 
पतीच्या कानांत फुसफुस केली. ध्य 

म 'सासूबाई, आपण कां : तर सांगा 
आजकाल नोकरांच्यावर इतका विश्यास न 
चे तेज्ये लसग ती 
ही गौरी पाहा, जेव्हां पाहावं मी 


ऑगस्ट २००३ 





तपास लागेना, दिवसेंदिवस गौरीची चिंता वाढतच होती. 
लौकत्च उन्हाळा सुरु झाला. एक दिवस शिवने थोरला 
भाऊ सूर्यनारायण यास विचारते, “मालक, मागल्या 
अंगणांतली विहीर पार्च आटलीय. ती एकदा उपसायला 
हवी आहे. हे काम करून घ्यायचं का?” 

पाण्याची टंचाई होतीच, म्हणून सूर्यनारायणने 
होकार दिला. विहीरीतला गाळ उपसण्या'चे काम सुरु 
झाले. चारपांच मजूर या कामासाठी आले होतें 
घरांतली सगळी मंडळी विह्रिजवळ जमली. 
विहिरींतून बादल्या, टोपल्या भरुन चिखल, गाळ 
बाह काढला जात होता. चारपांच टोपल्याभरुन गाळ 
त्यांनी कांठोवरती बाजूला'च फेकलेला होता. त्यानंतर 
बिहिरींतून थाळ्य़ा, पेले, अशा एकेक वस्तू बाहेर 
येऊं लागल्या. चिखलांत लडबडलेला खेळण्यांतला 
हत्ती विहिरीतून बाहेर काढला, आणि आजीच्या 
मांडीवर बसलेले छोटा बाळराजा उठून उभा राहिला 
व म्हणाला, ''मीच हा हत्ती इथें फेकला होता. माझा 
हत्ती, माझा हत्ती, मला द्या." 

'देतो ना बाळा, पण तू सांग तू आणखी काय 
काग्र फेंकलंस विहिरींत?'* आजीने मोठ्या प्रेमाने 
वाळराजाला विचारले 

_ “फक्त हत्तीच नाही कांही, मी खूप वस्तू आंत 


टाकून दिल्या.'' बाळराजाने सांगितलं. मजुरांनी 





>> ही ८... 

















आणखी गाळ उपसला, त्याते तो चपलाहार च 
होता तों दिसला. डे काम बाळराजाचंच आहे 

सर्वांच्या लक्षांत आले. कारण मनांत राजा 
बहिणीवर चिडला होता, तिच्या जन्म 
त्याच्याकडे कुणी फारसे लक्ष देत नव्हते. 
छोट्या बहिणीला नुसता त्याने हात ला 



















































रागावत होते. आता तो मोठा भाऊ होता प प्र य 

त्याचेच कांहीतरी चुकत होते! पण त्यावेळेला. उत्सव बर्षांतून एकदा येतो तसा आंला. प्रकार होता. त्यावेळीं अनेक बळी दिला 

बाळराजा'च्या नाराजीकडे इतरांनी सरळ दुल क्ष जमीनदाराच्या प्रशस्त वाड्याच्या भव्य दालनांत जात असे. कांहीजण क आ 
आपल्या नातवाच्या मस्तकावरून प्रेमाने हत __ कालीमातेची भूत्तिकेची मूर्ती कुशल कलावंतांनी कांदीजण भेदरून जात, पण तरीसुद्धा ह्लत 

फिरवीत रत्नावलीआजी म्हणाली, "आमच्य __ बनवलेली होती. देवीची साग्रसंगीत पूजा मोठ्या नसत. अर्थात, कांही थोड्या मंडळींना या क्रूर गोष्टींत 

छोट्या बाळराजांच्या या कामामुळे कितीतरी संशयी - झाटांल चालली होती. सनई चौघड्यांचे सूर॒ आनंद मिळत होता 

विचार मनांत येत राहिले. पण एक मात्र खरी गोष्ट - सूनच सतत कानावर पडत होते. पण ज्याची लोक उत्सुकतेने वाट पाहात 

ति न नान | पुरोहितांचे मंत्रपठण एकीकडे चाललेच होते. बसत, तो सर्वांत जास्त मगा सकी 

अतिशय घीरपण 'पूजाबिधी चालूं होता तिथें शेंकडो स्रिया व पुरुष म्हणजे त्यानंतरची जेवणावळ! ब 

मतर मनोगत दि _ जगले होते. निमंत्रितांची रीघ लागलेली होती. जनावरें कापून त्यांच्या मांसाचे निरनिराळे पदार्थ 

निमूटपणे सगळं ऐकत होते. पण आत्ता तुमचे सर्वांचे नदार चौधरी सर्वांचे स्वागत मोठ्या प्रेमाने बनवले जात. व प्रसाद हाः या त्याचा गता 

संशय फिटले. आपल्या घरांतला पिढीजात दागिना, हः 9 हंसतमुखा्‌ने करीत होते आस्वाद सारे निमंत्रित व घरांतली मंडळी 

हा चपलाहार आपल्याला परत तर मिळाला आहे. __ ह्यानंतर उत्सवांतला सर्वांत गंभीर व भयानक असत. 

तो शुभशकुनी हार आहे." गप्प उभे हह. 










ब गौरीला वः आपल्या सुनांना व मुलांना उद्देशून 
रत्नाबली म्हणाली 


प 








रविवर्मा भुबनगिरीचा राजा होता. त्याच्या 
राज्यांत रंगनाथ नांवाचा एक वैद्य राहात होता. 
वैद्यकी बरोबरच चित्रकर्लेंतही तो तरवेज होता. 
कोणत्याडी माणसाला त्याने एकदा पाहिले कीं 
त्याचे हुवेडूब चित्र तो काढू शकत असे 

एके रात्री दोन व्यक्तींनी त्याचे दार मध्यरात्री 
ठोठाबले. रंगनाथने दार उघडतानाच त्यांना 
विचारले, ''कोण आहात तुम्ही?'' 

त्यांच्यापैकी एकाने रंगनाथला उत्तर दिले, 
''आम्ही शेजारच्या गांवात राहाणारे आहोत. 
व्यापाराच्या कामासाठी इर्थे आलो होतो. पण 
चोरांनी आमचं सगळं कांही लुटलं. आता आम्ही 
पायीपायी परत जात होतो. अंधार पडला होता 
म्हणून रस्ता नीट दिसत नव्हता. ह्याने चुकून 
कुत्र्याच्या शेपटीवर पाय दिला आणि तो कुत्रा 
चिडून ह्याला चावला. आपण एक निष्णात वैद्य 
आहात हे आम्हाला ऐकून माहीत आहे, म्हणून 
आम्ही तुमच्याकडे अशा अवेळीं आलो. याच्या 
















दिसेनासे झाले 




























जखमेवर कृपा करुन मलमपट्टी कराल कां? मेटीदाखल दिलीगेली.  * र 
रंगनाथने पाहिलं तर खरोखरच त्या दुसऱ्या ॥रामुळें रंगनांथची सार्‍या राज्यांत ।- वी 
माणसाच्या गुडघ्याखाली रक्ताचे ओघळू कवक त. 1 ...तार ली ब त्याला खूप प्रसिद्धी मिळाली. 
होते डा "त्यामुळें त्याला चित्रकलेत जास्त रस निर्माण 
त्याने ती जखम स्वच्छ करुन त्यावर मर झाला. तो चित्रे काढण्यांतच जास्त बेळ घालवू 
लावले आणि पट्टी बांधली. त्या दोघांनी . वैद्यकीच्या व्यवसायांत त्याला गोडी 
व्यक्त करुनते तिथून निधूनगेले. झाली. कधीकधी आजारी रुग्ण 
औषधोपचार करीत असताना रंगनाथ त्यांन त्रे तर तो नीट चिकित्सा करीत 
नीट न्याहाळून बघत होता. त्यांचे कांचा त्याच्यावरचा विश्‍वास 
अस्वस्थ व भेदरलेले दिसत होते आर करुन घेणाऱ्या लोकांची संख्या 
जाणवले. क्षणभर रंगनाथला वाटलं क. 
तर चोर नसतील? हा विचार मनांत आजूबाजूच्या प्रदेशांत दुष्काळ 
दोघे गेल्यानंतर त्याने त्यांची चित्रें काढली. गिर राज्यातून एक चांगली नदी 
दुसर्‍या दिवशी सैनिकांच्या धोध् ती, त्यामुळ जरी पाऊस नव्हता, तरी 
रंगनाथला कळलं कीं आदल्या या लोकांचे हाल झाले नाहीत 
रविवर्माची हत्त्या करण्याचा प्रयत्न झाला लोकवस्ती करण्यासाठी 
क रण : शिप करणाऱ्या अशा लोकांमधे 
एक मध्यमवयीन गुह॒स्थ होता 
41 


ऐकून ते तिथून पळाते. सैनिकांनी त्यांचा 
केला, पण अंधाराचा फायदा घेऊन ते 


शंका बरोबर होती. त्याने काढलेली 


न तो नगराध्यक्षाकडे गेला, आणि त्या 
घटना त्याने त्यांना सविस्तर वर्णन करून 


पूर्वक सत्कार केला. त्या शि सक 
पकडले गेले म्हणून रंगनाथला ५७४००५ 





तो वैद्यकी शिकलेला होता, ब पूर्वी एकदा त्याची 
रंगनाथशी मेटही झालेली होती. रंगनाथ एक उत्तम 
वैद्य आहें हे विश्‍वकेतुला ठाऊक होतं. सध्यां 
र॒गनाथला फक्त चित्रकलेंतच रुची आहे ब 
वैद्यकीच्या व्यवसायाकडे त्याचे दुर्लक्ष होते आहे, 
ही बातमी त्याला लोकांकडून समजली. आता 
रंगनाथकडे फारसे रुग्ण जात नव्हते असं लोकांनी 
सांगितलं होतं. 

विश्‍वकेतुने शहराच्या बाहेरच्या बाजूला एक 
मोठे घर भाड्याने घेतले आणि त्याने तिथे 
वैद्यकीचा व्यवसाय सुं केला. रंगनाथच्या 
बेपरवाईला कंटाळलेले लोक आता विश्‍वकेतुकडे 
औषधांसाठी जाऊं लागले 

इकडे रंगनाथची मिळकत बंद झाली होती. 
जे सांठवलेले होते ते संपत आले. रोजचा खर्च 


ऑगस्ट २००३ 





















४४८00 


भागवणे त्याला कठीण जाऊं लागले. यापुढें काय 
करावे है त्याला समजेना. याविषयी सल्ला घ्यावा 
म्हणून तो आपल्या मामाच्या गांवी जायला 
निघाला. मामा दुसऱ्या जवळच्या गांबात राहात 
होता. 

जेव्हां रंगनाथ गांवाबाहेर पडला तेव्हां त्याला 
एक मोठे जुने कौलारू घर दिसले. रंगनाथनेही 
लोकांकडून विश्‍्वकेतुबद्दल ऐकले होते. हे त्याचेच 
घर असावे हे रंगनाथने चटकन ताडले. त्याबेळीं 
विश्‍वकेतु घराच्या ओसरीवर बसून सनई 
वाजबीत होता. 

रंगनाथला आपल्याकडे येताना पाहून 
विश्‍वकेतु उठून उभा राहिला. त्याने आश्चर्याने 
बिचारले, '“आपण आणि इकडे)'' असं म्हणून 
त्याने रंगनाथला आदरपूर्वक प्रणाम केला, आणि 


ऑगस्ट २००३ 


42 





लागेना. साहजिक'च माझ्याकडे रोगी येण्याचे बंद 
झाले. तेव्हां माझ्या लक्षांत आलं कीं सनईवादना- 
मुळें पोटाला पुरेसं मिळतंच असं नाही. पण हे 
जरा उशीरां लक्षांत आलं!' ' 
__ हरकत नाही. पण त्यानंतर तुम्ही काय 
केलंत'?'' रंगनाथने आतुरतेने विचारलं 
न आपला निर्वाह चालवण्यासाठी मी एक 
व्यवसाय स्वीकारला आणि स्वतःच्या 
दुसर्‍या व्यवसायाची निवड 
केली. अनबधानाने मी आत्मसंतोष हेच सर्वस्व 
मानले, आणि त्यांत बुडालो. ही माझी 'चूक 
महागांत हवागांत पडली. आता मी या नव्या शहरांत आलो 
आहे. हि. इथे मला कुणीही ओळखत नाही. म्हणून 
लोक माझ्या औषधोपचारांवर विश्‍वास ठेवतील 
असं वाटतं. कधीकधी स्वत:च्या मनोरंजनासाठी 
मी सनई बाहेर काढून वाजवतो.'' विश्‍वक्रेतुने 
' आपली परिस्थिती कथन केली 








७!“ 
त 



















त्याला बसायची विनंती करुन तो पुढे 
“रंगनाथराव, मी आपल्याला ओळखतो. पा! 
मला आपण कांही ओळखत नसणार! माझ नाव 
बिश्‍वकेतु आहे. आमच्या राज्यांत पाऊस पडल 
नाही व दुष्काळ पडला. म्हणून मी आता 
राहायला आलो आहे 

त्याच्या स्नेहशील बोलण्यामुळे 
होऊन त्याला म्हणाला, ''तुम्ही सनई फारच छान 
बाजवबता ह! क 

विश्‍वकेतुने इंसून म्हटले 
मी हे वाद्य वाजबायला शिकलोय खरा 
मुख्य व्यवसाय वैद्यकीचा आहे ५ 
मी भरपूर पैसा कमाबला. त्याकाळी माझं नांब€ 
गाजत होतं. राज्यपुरस्कारदेखील मिळाला. 
सारं लक्ष संगीतात होतं. वैद्यकीकडें माझं. 





हे पाहून (ंगनाथ थक्क झाला बथोडा बेळ स्तब्ध 
' राहिला. नंतर भानावर येत त्याने म्हटलं, ''तुम्ही 
माझ्यापेक्षा वयाने लहान आहात, पण जीवनाचे 





106. 


य "१५५ 


मर्म तुम्ही फार लवकर ओळखलेत. स्वानुभवाच्या 
आधाराने तुम्ही योन्य मार्ग पत्करला आहेत. दोन 
घागरींवर पाय ठेवून उभा राहाण्या'चा प्रयत्न केला 
तर धोका जास्त आहे. एक तर पुढें जाता येत 
नाही, कीं नीट उभे' राहाता येत नाही, आणि 
जिवाला धोकाच अधिक! मीही हीच चूक केली. 
म्हणून माझी अशी दैना झाली आहे. मीदेखील 
तुमच्याप्रमाणेच दुसर्‍या एखाद्या राज्यांत जाऊन 
स्थायिक होतो.'' 

"अहो, एक निष्णात वैद्य म्हणून आपली 
कीर्ती जुनीच आहे. इथल्या लोकांची आत्ता कुठे 
मला वैद्य म्हणून मान्यता मिळते आहे. आपण 
दोघेही या शहरांत आनंदाने आपला ब्यवसायं 
चालूं ठेवूं शकतो. तसं झालं तर दुधांत साखर! 
आपण हे गांब सोडून जाण्याची जल्र भारुणारच 
नाही." विश्‍वकेतुने सांगितलं. 

रंगनाथला त्याची विचारसरणी पटली. 
त्यानंतर दोघांनीही आपली वैद्यकी निष्ठेने आणि 
प्रामाणिकपणे चालूं ठेवली. साहजिकच लोकांचा 
बिश्‍वास व आदर संपादन करुन दोघेही लोकप्रिय 
झाले. 


ऑगस्ट २००३ 











२. पुराणकथेतला एक राजा आपल्या राज्यांत परत 





कीच ह ऊत... 


रताची ओळर 
प्ली 
१. संक्रांतिचा सण प्रत्येक राज्यांत बेंगळ्या ५) | 
पद्धतीने साजरा केला जातो. त्यानुसार . ४ या चित्रांतली मंडळी 5 
खालच्या जोंड्या जमवा. पण चित्रात काहीतरी र 
अं.पतंग'उडवणें १.तमिळनाड 
ब.भात शिजवणे २. केरळ 
क.पर्वतावरच्या 
मंदिरात जाणे ३. गुजरात 









आला म्हणून दहा दिवस आनंदोत्सव केला 
गेला. हा राजा कोण? 

कि | क न ग 
प शकि मद पैगंबराचा मुलगा हसेन याचा ₹ त्त 


क) 






नन पंडिताच्या धरी कामधेनूसारखी एक चतुर्थीला सुरूं होणार होते. नंदने स्वरकेसरीने 
य होती. नंद नांवाचा एक माणूस त्या सांगितल्याप्रमाणे पेल्यांतल्या पाण्यांत ताजे 
' चारा पाणी घालून हीब आणलेले दूध ओतून तो गजानन पंडिताला दिले. 
निर्भेळ दाट दूध आणून देई गजानन पंडिताने पेल्यातले पाणी मिसळलेले. 
रकेसरर 'लाभ देऊन त्याने काय दूध पाहिले ब आश्‍चर्यचकित होऊन विचारले - 
वयाचे | च्चां चांग ने पढवून ठेवले. 'नंदा, हे कायरे) आजपर्यंत तू दुधांत कधी पाणी 
अनंतचतुर्दशी पर्यंतचा घातले नाहीस.'' गजानन पंडिताने विचास्तांच नंद 
, त्या ओरडून म्हणाला - “तो गणपती साक्षी आहे. मी 
कल्याणी दुधांत पाणी घालून आणले नाही. मी शपथ घेऊन 
सांगंतो.'' 
गजानन पंडिताशी नप्रपणे बोलणारा नंद त्या 
दिवशी असा निर्भयपणे ओरडत असलेला पाहून 
त्या वाटेने जाणारे लोक थक्क होऊन जागच्या जागी 
थबकले. त्याचच वाटेने स्वरकेसरी जात होता. तो 
थोडा दूर उभा राहिला आणि मनांत गुदगुल्या 















करून समोरच्या खोलीत 
गणेशमूर्तीसमोर जळत असलेल्या 
जाऊन उभा राहिला. कांपऱ्या त 
“मी जर दुधांत पाणी घालून आणलं ; 
माझे दोन्ही हात गळून पडूंदेत, नाही तर | घेरे,” 
_ असेलतर माझा गळा पडू दे!” असे | जाबला सांगितर 
दिवा विझविला आणि डोळे घट्ट बंद करू बाल गणेशभडट त्याला म्हणाला - “नंदा, मी 
गजानन पंडित थक्क होऊन पहात राहला. म्हणतो तें बरोबर ऐक. तू असे म्हण. मी जर पाण्यांत 
त्याचा कंठावरोध झाला. त्याच्या तोंडावाटे शब्दच 9 दिले असेल तर माझे दोन्ही हात गळून 
ै यी. 'पडूदेत! असे म्हणून दिवा मालव. | 
“ओ हो, येथवर गोष्ट आली होती वाटतं" दाला त्याच्या डोक्यावर घागरभर पाणी 
असं चार माणसं बोलत असतां | सारखं झालं. तों थरथर कांपत कांपर्‍या 
न - “शपथ घे म्हणून म्हणायचं म्हणजे व हँ न म्हणाला - “दादा, मी नाही शपथ घेत! 
झाल्यासारखा पाहू लागला. गजानन पंडिताने हो?'' नंदाने स्वकेसरीचा आवाज सरींनी 


स्सरींनी मला सांगितत्यासास्खंमी पाण्यांत पंडिताचा अवरोधसेला कंठ मोकळा झात्यावद्दल 
थोड्याशा रागानेच डोळे वटारून नंदाला विचारले उघडले आणि आपले हात जागच्या लून आणलं होते. दुधांत पाणी घालून आणलं आनंद मानीत सर्व लोक तेथून निघून गेले 
- “तू शपथ ध्यायलाही तयार झालास काय? घे असल्याचे पाहून घाईथाईने । | 


अशी मी शपथ घेतली होती. माफ करा,मी  गणेशभड़् म्हणाला - ''आजोबा! तुम्ही इतके 
तरी कोणा'ची शपथ घेतोस ते? पाहूं दे तरी!"  घावला. ' असे म्हणत 


ह... मोठे विद्वान आहात; तरी भोळ्या भावड्या 

| शपथच घ्यावी लागणार हे कळतांच नंद त्याच वेळी बालगणेश भट्ट धांबत तेथे आल लोकांसारखे या आणाशपथांवर कसा काय हो 

| मागेपुढे करू लागलेला पाहून गजानन पंडिताने व म्हणाला - “आजोबा, मीं गाडीत विश्‍वास करता? आश्चर्यच आहे बुवा!” 

| _ दरडावून विचारले - ''असं काय पहातो आहेस? धावत पुढे आलो. आजी वगैरे गजानन पंडिताने बाल गणेशभडला पोटाशी घट्ट 
शपथ कां नाही घेत?"' नंदा घाबरल्यासारखा आहेत.” असे म्हणत त्याने आजोबांक' तेथून आवळून धरले व म्हणाले - “होय, बाबा गणेशा!” 

| झाला. व निश्चेष्ट उभा राहिला. तेथे जमलेल्या , तेव्हां बाल असे म्हणत असता रस्त्याबर गाडी येऊन थांबली 

दूर उभा असलेला स्वरकेसरी शिष्टासारखा पुढे सांगितलेले ऐकल्याबर ओठ घट्ट दावून य 


लं गणेशभट्ट म्हणाला - “तू दिवा चांगला 
बेला नव्हतास असं बारतं. म्हणून पुन्हा शपथ 
























































र न रः सब गजानन पंडिताने डोळे उघडून पाहिले, पण 
येऊन म्हणाला - “एबढा राग काढतां का कंबरेवर दोन्ही हात ठेवून ताठ उभा राहून म्हणा लांत! या शपथा घेणारे आणि घेवविणारे बाल गणेश गाडीतून उडी मारुन बाहे! येत असलेला 
त्याच्यावर घे रे शपथ, सांगितलेले सरळ बोल, - “नंदा, थांब!" ट आहेत भोळ्यांभावड्या लोतांना दसला 

समोरचा दिवा विझवून घे शपथ! भिण्याचं कारणा &स्वरकेसरी बरोबर निघालेला नंदा अविणीरे फसवे लोक आहेत! मने पंडिताच्या चेहर्‍यावर आनंदाबरोबर 


काय?'' असे म्हणत त्याची समजूत धालीत झाल्यासारखा जागच्या जागी थांबला 
असल्या'चे त्याने सोंग केले. खोलीत दिवा अजून तसाच तेवत 
नंदा स्वतःला सावरण्याचा प्रयत्न करीत धीर धाबरला 


रे बाबा! तू लहान आहेस, परंतु तू एक ज्योती झळकली. “गणेशा!'' असे म्हणत 
ःहणालास ते बरोबर आहे, सर्बांचे डोळे उघडले!'' अत्यंत आनंदाने आनंदमैरवीचे स्वर काढीत 
या शब्दांत मुलाची प्रशंसा करीत आणि गजानन असल्यासारखे ओरडले. 


ऑगस्ट २००३ 46 व ऑगस्ट २००३ 





गोष्ट संपवीत पावन मिश्र म्हणाले - ''मुलांनो 
तर आतां सांगा प्रथम बाल गणेश भट्ट म्हणून 
आला होता तो कोणरे? सांगा पाहू!” असे त्यांनी 


म्हणतांच मुले म्हणाली - ''आणखी कोण? 
आपला गणपतीच, वातापी गणपतीच!'' 
त्यांच्या स्वरांत मोठ्यांनीही आपला स्वर 
मिळविला, पावन मिश्र पुन्हां सांगू लागले - 
“आजोबा!'' असे म्हणत गणेश भट्ट हात 
पुढे करुन येत असता - '“गणेशा!'' म्हणत 
गजानन भड्ने नातवाला उचलून घेतले व 
नातवाला म्हणाले - “गणेशा! गणपतीने 
आमच्याबर अनुग्रह करून तुझे रूप घेऊन आला 
आणि आपले घर पवित्र केले. हे गजाननचे देऊळ 
आहे!'' असे म्हणत साठी उलटलेल्या त्या 
म्हाताऱ्याने लहान मुलांसारख्या उड्या मारायला 
सुरवात केली आणि ''तांडब नृत्य करी गजानन, 


ऑगस्ट २००३ 


र्य्8 




























धिमिकिट...'* म्हणत आनंदमैरवी राग __ तेव्हां स्बरकेसरी “गुरुदेव! आपण भक्तीलाच अर्पण केली, आणि तोच सन्मार्ग 
सुरवात केली. त्यांच्या त्या गायनाचा : रचिलेली भक्ति गीते आपण म्हणतां त्या पद्धतीने म्हणून मानले. त्या सर्वांना मी नमन करतो 
घंटेचा आबाज होतो तसा सर्व गावभर ग णाऱ्या व्यक्तीस'च सुवर्ण मूर्ती लाभेल. अशा माझाही तसाच विश्‍वास आहे. त्याहून जास्त 
गांबभर पसरलेल्या त्या | _ तऱ्हेने तरी आमच्या हृदयांत तुमच्यासारखीच माझ्यात स्वतःचं बिशेष असे कांडी नाही.'' असे 
स्वरांत मभ्न होऊन स्वरकेसरी धावते येऊन _ भक्तिभावना उत्पन्न होवो असा आशीर्वाद सांगून अनेक राग गुंफून गणपतीचे कीर्तिगान 
गजानन पंडिताचे पाय धरून म्हणाला - द्यावा!" असे म्हणत स्वरकेसरीने ओंजळ पुढे करीत गजानन पंडिताने रागगुच्छ प्रस्तुत केले. 
“गुरुदेव! आपण क्षमा केली अले म्हणेपर्यंत मी. ३ ते गायन ऐकत असतां नुत्य गणपतीचे जे स्वरूप 
हे पाय सोडणार नाही.'' गजानन पंडिताची घष्ठ्याब्दी पूर्ती आली. श्रोत्यांच्या अंतरपटलावर अंकित झाले ते 
गजानन पंडिताने चड्दिशी खाली त्या संदर्भात ते नकोनको म्हणत असतांही सर्वकाळ राहून गेले 
स्वरकेसरीला दोन्ही हात धरून उभे त्यादिवशी संध्याकाळी वातापि गणपतीच्या  वातापि नगराच्या इतिहासात गजानन 
म्हणाले - ''स्वरकेसरी! आपण निमित्त समोरच्या पटांगणात एक मोठी सभा झाली. पंडिताचे चरित्र सुवर्णाक्षरांनी लिहिले गेले आहे 
असतो. ही सर्ब त्या गणपतीची लीला ' पुष्पमालांनी सजविलेल्या व्यासपीठावर घष्ठ्यदी असे सांगून पावन मित्राने गजानन पंडिताची कथा 
तुम्ही संगीत शास्त्राचे मंथन केलेले आहे. मी. पूर्ती उत्सव समारंभ थाटामाटाने पार पडला. संपविली. 
व प्रेम यांना महत्व देऊन भक्तिरसात गजानन पंडित डात जोडून म्हणाले - एके दिवशी बरीचशी मुलं व त्यांच्या 


गाणे म्हटले तरच संगीत उच्च दशेला पोचले 
मानतो, एवढेच. आता यापुढे 
गणेशमूर्ती सर्व तुझ्याच. हे सर्व सत्कार 





थोर पुरुषांनी संगीत आणि कविता पाठीमागे गर्दीकरून उभे राहलेले मोठे लोक एकां 




















म 1. 
नकोसे वाटू लागले आहेत, या पुढे मी संगीत प 
सभांतून कधी गाणे म्हणणार नाही.'' असे > 
म्हणतांच बाल गणेश भड्ट म्हणाला - “ ट्या 
तुम्ही घरांत बसून स्वत:च्या हौसेखातर गाऊं 
लागलात तर ते नाही चालणार. ज 
गजानन पंडिताने हात जोडून 


केले व म्हणाले - “हे विघ्न्र्त्या 
माझ्या नातवाच्या तोंडी उपदेश « 
आजपर्यंत मी तुझ्या इच्छेप्रमाणेच गायन 
राहलो. यापुढे तुझे स्तवन करण्यासाठीच गायन 
करीन. ऐकणाऱ्याच्या हृदयांत तू बास 
सत्कार समारंभांपासून मात्र मला वांचब.'* 


2७” 
क. 


आ 
४८५७ */ 









चित्रकाराला लक्षपूर्वक पहात होले ब ते चित्र काय 
असावे या विषयी परस्परांना विचारीत होते. त्या 
चित्रांत एक विचित्र हरिणाचे चित्र होते, ते 
हरिणाचे भूत असावेसे भासे. त्याच वेळी पावन 
मिश्रांनी सभा मंडपात पाऊल टाकलें ब मुले 
उत्सुकतेने ब कुतूहलाने हरिणाचे चित्र पहात 
असल्याचे ओळखले ब म्हणाले - ''मुलांनो] या 
- बसा, ती कथा मी सांगतो, ऐका!'' असे सांगून 
ते गोष्ट सांगू लागले: 

इंद्राने सगर चक्रवर्ती राजाच्या यज्ञासाठी 
म्हणून सोडलेला घोडा धरला आणि बांधून ठेवला. 
वृद्ध राजाचा यज्ञ निर्विध्न पार पडला नाही. इंद्राने 
घोडा चोरून नेला. 

वृद्ध महाराजांच्या अभिनंदन नांबाच्या मुलाने 
इंद्राला त्याचा भाग न देता यज्ञाचा आरंभ केला. 
इंद्राला भयंकर राग आला ब त्याने कालाला पोटभर 
खायला प्यायला घालून अभिनंदनाचा यज्ञ 
उध्वस्त करं अंशी बिनंती केली. 

काल हा बेळेचा अधिपती. प्राणिमात्राच्या 
जीवन मरणाचे मूळ कारण. कालाला यम धर्मराज 
असे ही म्हणतात. 





>> 
क 


कालाने यज्ञपुरुषाचे आवाहन केले 
अभिनंदनाच्या यज्ञाच्या होमकुं डातून 
महाभयंकर असे प्राणिस्वरूप भूत निर्माण २ रे, 
तसे भूत पूर्वी कधीकोणी पाहिले किंवा ऐकलेही 
नव्हते, कीं त्याच्याविषयी कांडी माहीतडी नव्हते. 
म्हणून क्रत्विज अध्वर्यू वगैरे सर्व 
घाबलू्न पळाले. यज्ञवेदिका नष्ट झाली. 

अभिनंदन हा गणेशभक्त होता. त्याचें ह | 
वशिष्ठ म्हणाले - “राजा, मध्ये असे विघ्न येईल 
















असे समजूनच होमकुंडासमोर मोठे 3: 
तयार करविले होते. स्वस्तिक हे विध्न दू गोष्ट आहे ही. राजस्थानमधें 
करील.” राजानें तसे केले. | रका ! लीलावती नांवाची एक आठ 

रांगोळीने काढलेल्या त्या स्वस्तिक केंद्रातून वर्षांची चिमुरडी राजकन्या होती. एकदा तिने 
एका अद्‌भुत नादाचे कंपन बाहेर आले बूपखूप मिठाई खाली आणि तिची प्रकृति एकदम 
नामक पताल ती मिना वही तिला तपासले. आणि नंतर 


ना बोलावणे पाठवले. दालनांत पाऊल 
ह राजाने लेकीला जवळ घेतले व 
| हत तिला विचारले, बाळे, तुझी 


कित्येक राक्षसी मुंग्या त्या भुताच्या 
चढल्या आणि त्याचा चाबा घेऊ 















या पलंगावरुन उठून हिंडायला फिरायला 
गेन लीलावतीने मलूल स्वरांत म्हटलं 

प बरेच राजेरजवाडे अहंकारी 

असत. त्यांतले कांही तिरसटदेखील असत 


ग भंपकपणे म्हटलं, ''या लहानशा 
साठी तू आजारी पडलीस काय? तुझ्या 


(2. >. अंडी. 
अर्धता . 
















हातांत चांदोबा आलाच आहे असं समज." 
आणि त्याने सेनापतीला निरोप धाडला. 

सेनापती आल्याबरोबर राजाने म्हटलं 
“राजकन्या लीलावती चांदोबा मागते आहे. तो 
मिळाला कीं तिची प्रकृती ठीक होईल. कोणत्याही 
परिस्थितींत उद्यां इर्थे चंद्र यायला हवा. ही माझी 
आज्ञा आहे." 

“चांदोबा ?'' सेनापती आश्‍चर्यचकित होऊन 
विचार लागला, “महाराज, राजकुमारीने आजपर्यंत 
जेजे मागितलं, ते सारं आणून दिलं. हत्तीचा दांत, 
मोर, माकड, रत्ने, माणके, त्यांची प्रत्येक मागणी 
मी पूर्ण केली आहे. पण आता चांदोबा आणणें 
मला कसे शक्य आहे? ते काम माझ्या कुवती- 
बाहेरचें आहे. कारण हा आभाळांतला चंद्र 
ह तातील पांच हंजार योजनांच्या अंतरावर 
आहे. 

राजकन्ये'च्या दालनाच्या सातपटीने मोठा 
आहे. त्याची निर्मिती तांब्यापासून केली गेली 
आहे. असल्या भारी अज आणणं अगदी 


भत 








1/6 » % 1 > (0५८ 1»; 
गे ४५/२४ छं 


॥.. १4 








अशक्य आहे. कृपा करुन आपण मला क्षमा 
करावी." 

हे उत्तर ऐकून राजा नाराज झाला व सेनापतीला 
म्हणाला, “माझ्या दृष्टीसमोरुन लागलीच दूर हो! 
आणि शज्यांतल्या जादुगाराला पाठव.' 

जादूगार लगेच तिर्थे उपस्थित झाला. 
राजाची आज्ञा त्याने सविस्तर ऐकली व नंतर 
त्याने सुरवात केली, “महाराज, आपल्या 
राजकन्येचे मनोरंजन करण्यासाठी मी कित्येक 
वेळा निरनिराळ्या जांदूंचे खेळ इर्थे केले आहेत. 
सात प्रकारचे अद्भुत चढाव, मंतरलेली काठी, 
वगैरे बस्तू मी त्यांना आणून दिल्या आहेत. परंतु 
चंद्रमा आणून देणे हे कुणालाही शक्‍य नाही. 
तो आपल्यापासून चार हजार योजर्ने दूर आहे. 
त्या शिवाय, त्याचा आकार आपल्या 
राजमहालापेक्षां दसपट मोठा आहे. आणि चंद्र 
हा शुद्ध लोण्याचा ब सायीचा बनलेला आहे. 


ऑगस्ट २००३ 


52 


र (८ 





मका 



























आपण कुपया मला हे काम देऊं नये. माफी 
असावी! 
जादुगाराचे हे लांबलचक उत्तरं ऐकून 
जास्तच नाराज झाला. त्याने जादुगाराला 
पाठवले आणि राज्यांतल्या विद्वान गणितज्ञ 
निरोप धाडून बोलावून घेतले. त्या तज्ञाने 
पाय ठेवला नाढी तोंच राजा कडाडून 


. जाताव! त्यांनी जे म्हटलंय, तो बरोबर असेलही 


सर्वात महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या मनांत चांदोबा 
'कितीं दूर असतो, किती मोठा दिसतो हे पाहणे 


“तुम्ही किती वर्षे आमच्यासाठी कायक 

आहेत त्या'ची यादी सांगत बसूं नका. आमच्या - राजाबरोबर विदूषक राजकन्येच्या मडालांत 
राजकन्येसाठी चांदोबा कसा आणता येईल ते गेला. नीत तिच्या पलंगाजवळ जाताच तिने 
गणिताचा उपयोग करून सांगा|* उत्सुकतेने विचारलं, ''आणलात कां चांदोबा 


. “राजकुमारी, हा तर माझ्या डाव्या हातचा 
. खेळ आहे, पण त्यापूर्वी आपण मला सांगा कीं 


गणिती पंडितांनी थोडा वेळ आंकडे 
केली. विचारपूर्वक हिशेब करुन ते 


“महाराज, हा चंद्रमा आपल्यापासून बरे तो आपल्याला केवढा मोठा दिसतो, किती दूर 
इजार योजने आणिं चार कोस एवढ्या ' राहतो आणि तो कशाचा वनवलाय ते माहीती 
असतों. चांदीच्या नाण्यासारखा तो 0” विदूषकाने विचारले 

व खणखणीत आहे, वाळू ब चुना “भला कुणी विचारलं तर मी सांगीन ना! हा 
मिंश्रणांतून तो वनवलेला आहे. इतकंच नः माझ्या हाताच्या करंगळीच्या नखाएवढा 
त्याला आकाशांत इतका घट्ट चिकटून बसवलेला आहे. माझ्या या खिडकीच्याबाहेर जे हे झाड 
आहे कीं त्याला सोडवून आणता येणारच नाही.. तेवढा मोठा तो उंच आहे. आणि 


मीच नव्हे, तर कुणीही त्याला इथें आणू 
शकणारच नाही. माझ्यावर दयादृष्टी ठेवा आणि 
मला यांतून सोडवा.” ह... 
आता मात्र संतापाने राजाचे चेहरा प 
निघाला. गणितज्ञाला तिथून परत पाठवल 
राजाने आपल्या दरबारांतल्या विदृषकाला 
बोलवणे धाडले. राजकन्येच्या आजाराचे कारण 











समजलं. आज रात्रीच मी या झाडावर चढून 


सांगताना राजा विदूषकांला म्हणाला. असेन. चांदोबा पांदीत अडकला कीं मी त्याला 
इथून किती दूर आहे याबाबतींत पकडून लगेच घेऊन येईन.'' बिदूषकाने 
जादुगार आणि गणितज्ञ यांचे विचार येला आश्‍वासन दिले, विदूषकाने तडक 
आहेत.'' ।् या सोनाराला बोलावले आणि 

विदूषकाने आश्‍चर्य वाटल्यासारखे न्येच्या बोटाच्या नखापेक्षां थोडा मोठा 


म्हटले, “महाराज, ही तर फारच नवलाईची गोष्ट , घळ. 
आहे. हे राज्यांतले तिघेही अत्यंत बुद्धिमान गणले हह चह 


. पण या सर्वांपेक्षा राजकन्येच्या मनांत चंद्राविषयी 
: काय कल्पना आहे हे प्रथम ऐकायला हवे. ते | 


53 





असा सोन्याचा चांदोबा बनवायला बसवले 

सुरेखशा एका लहान हारांत तो चिमुकला 
चांदोबा सोनाराने छानपैकी बसवला आणि 
विदूषकाजवल तो देताना सोनाराने विचारले, 
"काय भानगड आहे ही) हे असं कशासाठी 
बनवायला सांगितलंत तुम्ही?” 

“दिसत नाही कां तुला) अरे, हा चांदोबा 
आहे.'' विदूषकाने हइंसतहंसत म्हटले. 

“पण चांदोबा तर इथून तीन योजने लांब 
आहे, तो तांब्याचा आहे आणि गोल गरगरीत 
देखील आहे!'' सोनाराने म्हटले! 

तिथून बिदूषक सरळ राजकन्येकडे गेला 
आणि आपण बनबून घेतलेला चांदोबा त्याने 
तिच्या हातांत ठेवला तो बघून राजकन्येचा आनंद 
गगनांत मानेना. दुसर्‍याच दिवशी तिच्या 
प्रकृतीला आराम बाटायला लायला आणि ती 
बागेंत जाऊन उड्या मारायला लागली. 


ऑगस्ट ९००३ 


आता ती स्रदैव आनंदी ब उत्साही दिसायला 
लागली; एका दिवशी तिच्या पतीने तिच्या 
आनंदाचे कारण काय असे विचारले. 





“ह$ क्यो 


आणि ती मरण पाबली. त्या छोट्या मः 
भात शिजवला, दूध गरम केले आणि ते 








नी 


चंद्रदेयाची वाट पदात बसला. चंद्र आला आणि 
अम्माला शोधूं लागला. ''ती आता नाद्दी!"* 8 
ति'च्या मुलाने सांगितले 
चंद्रदेवाला फार दुःख झाले, “माझी 
अम्मावैसे|'* आणि तो दिसेनासा झाला. त्या 


चंद्रदेय बाळरुपांत रोज तिला भेटायला तिने 
त्याला कसा येतो ते तिने त्याला कौतुकाने 
सांगितले. 

*'चंद्रदेब कांडी तुझा खरा मुलगा होऊं 



















शकणार नाही. पण जर तो देव आहे, तर तो तुला रात्री आकाशांत चंद्र दिसला नाही 

बाळ होबो, असे वरदान देऊं शकेल.” तिचा त्या दिवसापासून, दर महिन्यांतून एक 

नवरा म्हणाला. दिवस चंद्र आभाळांत अजिबात दिसत नाही, वि)”. 07:. 
त्या रात्रीं चंद्रदेव आला तेव्हां ही फार गंभीर कारण पृथ्वीवरच्या त्याच्या या मानलेल्या वा तताताड मारतच नानाचा उके 

दिसत होती. “आम्मा, तुला कसली आशा आहे?'* अम्मासाठी तों शोक व्यक्त करतो. तो जसं जादुगार राह्मात होता. त्याला बरेच मंत्र येत होते 

(तामिळमर्धे आसे म्हणजे आशा किंवा इच्छा). शेवटी म्हणाला होता, “माझी अम्मावासै” पण त पैसे कमावण्यासाठी त्यांचा उपयोग 
“माझ्या दैवी पुत्रा, मला माझे स्वतःचे मूल आणि दिसेनासा झाला, तेव्हा पासून या. कधी केला नाही. म्हणून तो नेहमीच गरीब राहिला 

हवे आहे. ती स्त्री म्हणाली. दिवसाचे नांव अमावासी किंवा अमावास्या असे 'त्यात्ला लब नांवाचा एक मुलगा होता. पित्याने 
“मी तुझ्यासाठी प्रार्थना करीन आणि तुझी पडले त्याला आपली सारी विद्या शिकवली होती 

इच्छा पुरी होईल." चंद्रदेवाने सांगितलं. लवला मात्र आपल्या विद्येचा उपयोग धन व 

“पण मग तू मला विसरणार नाहीस ना?” मिळवण्यासाठी करायची इच्छा होती 

तो पुढें हंसून म्हणाला व परत गेला, गून आपले गांव सोंडून तो देशविदेशांत 
लौकरच त्या सरीला एक गोंडस पुना "॥00090%॥00009%001111.क्‍ निघाला. अनेक राजेरजवाड्यांनी 





ऱ्् ह्या तची जादू पाहून त्याला भरपूर बक्षिसें दिली 
अशा तऱ्हेने फिरताफिरता तो तोरण देशांत 





झाला आणि तिचा आनंद गगनांत मावेना. 
आता तिने बाळ तिच्याजवळ होते, पण 








रोज रात्रीं चंद्रदेयाला दूधभात खाऊं योंचला. तिथल्या राजाला भेटून आपल्या जादूचा 
घालायला मात्र ती कधीही विसरली नाही. प्रयोग करण्याची परवानगी त्याने मागितली 
अशी कांही वर्षे उलटली. एक दिवस ती तोरण देशाच्या राजाला बऱ्याच वषनिंतर एक 
आजारी पडली. जेव्हां आपला अंतिम क्षण मुलगा झाला. त्याची जन्मकुंडली बघून 
जवळ आलाय असं तिला वाटलं तेव्हां तिने ज्योतिषांनी भाकित बर्तवलं होतं कीं जेव्हां तो 






दोन वर्षांचा होईल. तेव्हां एक जादुगार येईल आणि 


___ त्याच्यामुळे मुलावर संकट येईल. तेव्हांपासून जादू 
_ किंवा जादुगार हे नुसते शब्द रेकले तरी राणी व 


आपल्या मुलाला बोलावून सांगितलं, ''रात्रीं 
चंद्रदेव येईल. मी रोज देते तसा आजही तू 
त्याला दूधभात दे. 











ऑगस्ट २००३ 556 












७ हित ह १ > आम! चि 


















राजा, दोघेही घामाघूम होत असत. आता लवने 
जेव्हां त्यांना सांगितलं कीं तो जादुगार आहे, 
तेव्हां राजा घाबरला. कारण राजपुत्र आता दोन 
वर्षांचा झाला होता. या जादुगारामुळें राजपुत्रावर 
कांदी ना कांही विपरीत संकट आलं असतं. 

राजाने मंत्र्याला सांगितलं, कांहीही होतो, 
या जादुगाराला परत धाडून द्या.'' मंत्र्याने लवला 
एकांतात बोलावून म्हटले, “महाराजांना जादूचे 
प्रयोग पाहायला फार आवडतात. म्हणून तुमचा 
खास पाहुणचार करावा असं महाराजांनी सांगितलं 
आहे. आज तुम्ही पाहुणे म्हणून शाही अतिथी- 
गृहांत राह्यय'चे आहे. उद्यां तुमच्या प्रयोगाची 
व्यवस्था करण्यांत येईल." 

लव फारच खूष झाला. त्या रात्री मंत्र्यांने 
लबच्या अन्नांत विंष मिसळले ब त्याला खाऊं 
घरातले. पहांट होताच नोकरांतर्फे त्याचे प्रेत पुरुन 
टाकण्याची व्यवस्था केली गेली. 

हे सर्व जरी गुपचुप झालं असलं तरी ही 
बातमी शहरांत पसरली. कांही दिवसांनंतर ही 
बातमी मारुदेवापर्यंत पोंचली. ही गोष्ट खरी आहे 


22. म्ये. 





किंबा नाही याचा शोध घेण्यासाठीं मारुदेव 
स्वतःच निघाला. ज्या मार्गाने लव गेला तोच 
मार्ग मारुदेवाने निवडला. वाटेंत ठिकठिकाणीं तो 
जादूचे प्रयोग करीत होता, आणि मग तो तोरण 
देशांत पोंचला. लव तोरण देशांत आला होता है 
बर्‍्याचजणांना ठाऊक होतं. पण तो कुठून आला, 
कुठे गेला है कांही कुणाला सांगता येईना. लबला 
राजवाड्यांत पाहुणा म्हणून बोलावले व 
त्याच्याबर विषप्रयोग केला गेला हे देखील त्याने 
ऐकलेलं होतं. 

मारुदेव स्वतः एक भला माणूस होता. पण 
जेब्हां त्याला कळलं कीं आपल्या मुलाला 
बिनाकारण मारलं गेलं आहे, तेव्हां त्याने याचा 
सूड घेण्याचा निश्चय केला. तो राजवाड्याच्या 
आसपास हिंडत होता. जेव्हां राजकुमाराला 
हिंडबण्यासाठीं म्हणून दासी बाहेर पडली. तेव्हां 


ऑगस्ट २००३ 


58 




































त्याने आपल्या विद्येने तिला मूर्डित केले, आणि (तू.ेऊन आला आहेस असं तू महाराजांना 
राजकुमाराला उचलून घेऊन तो आपला गांवी सांग.। क किल. " 

परत गेला. घरीं पोचल्यानंतर त्यांने शज भन ञाचे __ राजपुत्राने विचारलं, “मला एका थोरला भाऊ 
कपडे, दागिने काढून एका पेटीत नीट ठेवले आणि तुम्ही अगोदर कधीं कसं त्याबद्दल बोलला 


आपल्या मुलाप्रमाणे त्याचे पालन पोषण 
करण्यास त्याने सुरवात केली दि 
आपल्या मुलाला कुणीतरी उचलून नेले आहे. 
हे समजल्यावर तोरणचा राजा फारच दुःखी 
झाला. त्याने इतकीं अतोनात काळजी घेऊन 
सुद्धा एकुलता एक पुत्र नाहीसा झाला पुलमा साठी 
शोकाकुल झालेल्या राजाचे सांत्वन करताना मंत्री 
म्हणाला, महाराज, आपण दुःख आवरावे. जे 
नशिबांत लिहीलेलं असतं, ते अटळ असतं. 
माणस युबराजांना घेऊन जाणारा माणूस एक 
जादुगार असला पाहिजे. आपण ज्या तरुणाला 
मारलं, त्याचा पिता किंवा इतर कुणी आप्त) 
आपणच हे संकट आपल्या हातांनी ओढवून ट्र 


_ “आधी मी जे सांगतोय ते कर. म्हणजे ला 

_ तुझ्या ' भाबाबद्दल आपोआप माहिती कळेल!” 
_ मारुदेव त्याला म्हणाला 

____ ती पेटी घेऊन राजवाड्याकडे महाराजांच्या 

- दर्शनासाठी राजपुत्र गेला. त्याने राजाला वंदन 

_ करुन म्हटले, ''महाराज, मी मारुदेव जादुगाराचा 

मुलगा आहे. बऱ्याच वर्षांपूर्वी माझा भाऊ इथें 

' जादुचे प्रयोग करायला आला होता. त्याचा 

जन पाहुणचार राजवाड्यावर झाला व त्याला इनाम 


घेतलेलं आहे, पण आपल्या ज्योतिषांनी 
सांगितलेले होते कीं मुलाच्या प्राणाला भती. र 
नाही. योग्य वेळीं तो स्वत: आपल्या राज्यांत 
परत येईल. र 
लवची जेव्हां हत्त्या झाली होती. तेव्हां त्याचे. 
वय सोळा बर्षांचे होते. राजपुत्र सोळा वर्षांचा 
होईपर्यंत त्याला जादुगाराने सांभाळले. 
नंतर तो सूड घेण्याच्या विचाराने राजपुत्रासह 
तोरण देशीं आला. त्याने राजकुमाराला सांगितले, 
"बाळ, तू ही पेटी घेऊन राजाच्या पातकी नासाठी 
जा. जेव्हां तू छोटा होतास, तेव्हां तुझ्या थोरल्या 
भावाने याच तोरण राजाचा पाहुणचार स्वीकारला 


कपडे ब दागिने त्यांत 


-्ट य चतचा गता 8 
न 0७, | अ 14 
(गं र 


अतीव दुखत संतापाने राजाला मान राहिले 





रागाच्या भरांत त्याने आपल्याच मुलाला 


मारण्याचा प्रयत्न केला. त्याला आवरत मंत्रीजींनी 
म्हटले, '"घाई करुं नये. हे कपडे, दागिने युबराजांचे 


* आहित हे खरं आहे. पण जर त्याने युबराजांना 


ठार मारले असते, तर हे कपडे त्याच वेळीं पाठवले 
असते. या मुलाचे बयही युबराजांच्या वया 
इतकेच दिसते आहे.” 

राजासमोर ठेवलेल्या पेटींतून मंत्र्यांनी एकएक 
वस्र उचलून पाहिले. त्यांच्याखाली एक चिठ्ठी 
ठेवलेली होती. त्यांत लिहीले होते, “राजन्‌, तू 
स्वतःच्याच मुलाची हत्त्या केली आहेस. माझ्या 
मुलाला तू ठार मारले होतेस, त्याचा बदला मी 
अशा तऱहेने घेतला आहे.” 

ती चिठ्ठी बघून प्रथम राजा घाबरला. जर 
मंत्र्याने त्याला आवरले नसते तर जादुगाराला 
जसे बाटले तसे त्याने आपल्याच मुलाला 
रागाच्या भरांत ठार मारले असते. राजाला 
आपल्या अविचारीपणाचा राग आला. त्याने 
आपल्या मुलाला प्रेमाने जवळ घेतले ब मिठी 
मारली. त्याने जादुगाराला बोलावून घेतले व 
त्याच्या मुलाला विनाकारण मारल्याबद्दल त्याची 
क्षेमा मागितली, आणि राजाने त्याला एक 
जहागीर बक्षीस दिली. 


ऱ्न्य््‌ ऱ्प्र य ह: र भे >” ही 


